महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२३/प्र.क्र.२४३/का-०२ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


दिनांक:- २० डिसेंबर, २०२३. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद 
वितरीत करण्याबाबत. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) सांख्यिकी अधिकारी (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२३-२४/का-६/५८६०, दि.०५.१०.२०२३. 

3) उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२३-२४/का-६/६७४६, दि.२४.११.२०२३. 

४) उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२३-२४/का-६/६७४४, दि.२४.११.२०२३. 


५) उप आयुकत (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 


मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२३-२४/का-६/६७४५, दि.२४.११.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


महिला व ae विकास विभागांतर्गत महिला व बालकांच्या विकासाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 


विकास योजनांच्या ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबींखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली तरतूद शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.१२.०४.२०२३ मधील मार्गदर्शक सूचनांस 
अनुसरुन वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महिला व ae विकास विभागांतर्गत महिला व बालकांच्या विकासाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 


विकास योजनांकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदींपैकी खालील 
TRU रकाना क्रमांक-२ मधील नमूद योजनांसाठी रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविण्यात आलेली तरतूद वितरीत 
व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अनुदान (वेत्तनेत्तर) 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. योजना/लेखाशिर्ष-बाब सन २०२३-२४ साठीची वितरीत निधी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद 
aan !] २ ३ 1 — ee = 
शि आधारगृह चालविण्यासाठी २१६:२४ ५.०० 
स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्य 
(2234-9229) ३१- सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२३/प्र.क्र.२४३/का-०२ 


२ jaar मंडळांना अनुदाने २०.७१ ४.१४ 
(२२३५-२१३४) ३१- सहाय्यक 
अनुदान (वेत्तनेत्तर) 

३ | Ser पध्दतीचे निर्मूलन (२२३५- १६.२० ३.२४ 
१३८१) ३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेत्तनेत्तर) 


२. सदर निधी संबंधितांना आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावरून वितरीत 
करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक-१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहित 
करण्यात आलेल्या तरतुदी, अटी व adits पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील योजनांवरील खर्चाकरीता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी हा माहे मार्च, २०२४ अखेर पर्यंत खर्च करणे अनिवार्य असून, त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
शासनास सादर करण्याची नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांची दक्षता घ्यावी. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत व संदर्भ क्रमांक-१ येथील दि.१२.०४.२०२४ च्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२०१६०३१७७०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH SHIVRAM NILE 
A N T H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND. 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=47 eedc67c9ad8 16847a1 bf672406f7fd75c435509a9f36f225 
f310e22edd4c0e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHIVRAM NILE sisson 
(संतोष निळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२३/प्र.क्र.२४३/का-०२ 


90. SY, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

११.महाळेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.उपायुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे, 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१७.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित. 

१८.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


